वाचा:- 


भाजीपाला रोपमळे, फळरोपपमळे व स्थानिक उद्याने 
(अनिवार्य) (२४०१ १७२२) या लेखाशिर्षातर्गत २७- 


लहान बांधकामे 
फळरोपवाटिकांच्या 


बाबीखाली 
प्रक्षेत्रावरील बांधकामांच्या 


IaH 


अंदाजपत्रकास वित्तीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: फरोवा-२०२४/प्र.क्र.६७/१३-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ११ जुले, २०२४ 


१) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृुआ/फलो-२/२७-गौण बांधकामे/नि.मा./१२८५४/२०२४, 


दि. ०७/०५/२०२४. 


प्रस्तावना:- 
भाजीपाला रोपमळे, फळरोपमळे व स्थानिक उदयाने (अनिवार्य (२४०१ १७२२) या 


लेखाशिर्षातर्गत २७-लहान बांधकामे बाबीखाली निधी वितरीत करून घेण्यासाठी शासनास प्रशासकीय/ 


तांत्रिक मान्यतेसह प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहे. विविध शासकीय फळरोपवाटिका, प्रक्षेत्रावरीळ 


बांधकामांच्या अंदाजपत्रकास वित्तीय मान्यता देणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 
मुख्यलेखाशिर्ष २४०१ १७२२ मधील २७ लहान बांधकामे या बाबी अंतर्गत खालील प्रस्तावित कामांना 
वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ.क्र फळरोपवाटिकेचे नांव बाब रक्कम (रुपये) 
१. | om चिकित्सालय तथा तालुका | नविन स्टील पत्रे बसविणे व इमारतीची ९,९९,०३९/- 
फळरोपवाटिका दिडोंरी जि. नाशिक दुरूस्ती करणे. 
2. ASH फळरोपवाटिका पिपंळगांव बसवंत, ता. । प्रक्षेत्रावरील गांडूळ खत उत्पादन युनिट ५,८२,४७३/- 
निफाड, जि. नाशिक (नवीन होड) तयार करणे 
३. | तालुका फळरोपवाटिका येवला, जि. नाशिक | रस्ता खडीकरण डांबरीकरण भाग-३ ९,९९,७३९/- 
४. | तालुका फळरोपवाटिका साकोरा ता. कळवण, | प्रक्षेत्रावरील कार्यालय दुरूस्ती १६,६७,४९०/- 
जि. नाशिक प्रक्षेत्रावरील पॉलीहाऊस दुरूस्ती १,८०,११५/- 
५. । तालुका फळरोपवाटिका, अक्राणी ता. शहादा | शेतकरी प्रशिक्षण संकुल दुरूस्ती करणे १०,००,०००/- 
जि. नंदुरबार 
६. । तालुका फळरोपवाटिका, चाकूर ता. चाकूर, | संरक्षक भिंत बांधकाम करणे गट ९,९५,०००/- 
जि. लातूर नं. ४५५ (मधील मध्य बाजु 
संरक्षक भित बांधकाम करणे गट ९,९९,०००/- 
नं. ४५३/१/१(मधील बाजु) 
संरक्षक भित बांधकाम करणे गट ९,९०,०००/- 


नं. ४५४(मधील बाजु) 


शासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०२४/प्र.क्र.६७/१३-ओ 


७. । तालुका फळरोपवाटिका, तिसंगी ता खेड, जि. । प्रक्षेत्रावर गोडाऊन कडे जाणारा रस्ता ५,००,०००/- 
रत्नागिरी तयार करणे 
प्रक्षेत्रावर रोपवाटिकेतर्गत जाणारा रस्ता ५,००,०००/- 
तयार करणे भाग-४ 
रोपवाटिकेस प्रवेशव्दार बांधणे ३,९८,६००/- 
प्रक्षेत्रावर रोपवाटिकेतर्गत रस्त्याला ५,००,०००/- 
मोरी बांधणे 
प्रक्षेत्रावर पंप हाऊस शेड बाधणे १,६२,२००/- 
प्रक्षेत्रावर शौचालय बांधणे ४,९९,८००/- 
प्रक्षेत्रावर रस्त्याला गटार व संरक्षक २,०१,२००/- 
भिंत बांधणे भाग-१ 
प्रक्षेत्रावर रस्त्याला गटार व संरक्षक ४,९७,३००/- 
भिंत बांधणे भाग-२ 
प्रक्षेत्रावर कार्यालय इमारत बांधणे ९,९९,७००/- 
प्रक्षेत्रावर पाहारेकरी निवास बांधणे ९,००,०००/- 
प्रक्षेत्रावर रस्ता तयार करणे (भाग-५) ५,००,०००/- 
प्रक्षेत्रावर रस्ता तयार करणे (भाग-६) ५,००,०००/- 
प्रक्षेत्रावर खळे शेड इमारत दुरूस्ती ५,००,०००/- 
करणे 
प्रक्षेत्रावर कलमांना संरक्षण जाळी ४,९५,०००/- 
बसविणे 
प्रक्षेत्रावर कलमांना WS बांधणे (भाग-१) ५,००,०००/- 
प्रक्षेत्रावर कलमांना होड बांधणे (भाग-३) ५,००,०००/- 
प्रक्षेत्रावर रस्त्याला गटार व संरक्षक ५,००,०००/- 
भिंत बांधणे भाग-३ 
प्रक्षेत्रावर रस्त्याला गटार बांधणे भाग-१ ५,००,०००/- 
प्रक्षेत्रावर रस्त्याला गटार बांधणे भाग-२ ५,००,०००/- 
प्रक्षेत्रावर रस्त्याला गटार बांधणे भाग-३ १,७९,४००/- 
प्रक्षेत्रावर रस्त्याला गटार बांधणे भाग-४ ५,००,०००/- 
८. ।कृषि चिकित्सालय am तालुका | प्रक्षेत्रावरील महालक्ष्मी मंदिर रोड ते १२,०४,०००/- 
फळरोपवाटिका पोमेंडी ता. जि.रत्नागिरी बौध्दवाडी येथे चिऱ्याचे कुंपन बांधकाम 
करणे 
प्रक्षेत्रावरील माती परिक्षण प्रयोगशाळा १२,०४,०००/- 
ते काजरघाटी पूल येथे fase कुंपन 
बांधकाम करणे 
प्रक्षेत्रावरील महामार्ग क्र६६ ते ११,९९,६५०/- 
बौध्दवाडी येथे चिऱ्याचे कुंपन बांधकाम 
करणे 
प्रक्षेत्रावरील माती परिक्षण प्रयोगशाळा १०,७२,५००/- 
ते महालक्ष्मी मंदिर रोड पर्यंत अंतर्गत 
रस्ता करणे 
प्रक्षेत्रावर हार्डनिंग शेडचे बांधकाम १०,००,९५०/- 
करणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०२४/प्र.क्र.६७/१३-ओ 


प्रक्षेत्रावर साठवण गृहाचे / गोडाऊनचे १९,३६,१५०/- 
बांधकाम करणे 


९. | oy चिकित्सालय तथा तालुका | प्रक्षेत्रावर नवीन विहीर पंपिंग मशिनरी | १८,२२,३३३/- 
फळरोपवाटिका मुंढे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी | पंप हॉऊस बोधणे 


प्रक्षेत्रावर नवीन साठवण टाकी बांधणे १७,१५,८२६/- 
qo. | omy चिकित्सालय an जिल्हा | प्रक्षेत्रावर पॉली हाऊस दुरूस्ती करणे 3,१७,३६९/- 
फळरोपवाटिका पेल्हार ता. वसई, जि. पालघर 
११. | तालुका फळरोपवाटिका बिदुसरा ता.जि. बीड । प्रक्षेत्रावर नवीन लोखंडी ae हाऊस ९,८७,००३/- 
तयार करणे भाग-१ 
एकूण ३,१२,०५,८३७/- 


उपरोक्त रोपवाटिकांच्या गौण बांधकामावरील रु. ३,१२,०५,८३७/- (तीन कोटी बारा लाख पाच हजार 
आठशे सदोतीस फक्त) खर्च भाजीपाला रोपमळे,फळरोपमळे व स्थानिक उद्याने (अनिवार्य) (२४०१ 
१७२२) या योजनेत्तर योजने अंतर्गत २७- लहान बांधकामे बाबीखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

उपरोक्त प्रस्तावातील मागण्यात आलेला निधी अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर वितरीत करण्यात 
आल्यानंतर सदर निधी हा ज्या कामासाठी मंजूर करण्यात आलेला आहे त्याच कामांसाठी वापरण्यात 
यावा. सदर निधीचे उपयोगीता प्रमाणपत्र विहित वेळेत शासनास सादर करावे. 
६. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.१९९/२०२४/व्यय-१, दिनांक 
२०/६/२०२४ रोजीच्या अभिप्रायास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७११११०५१०३१०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्रांचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


HEMANT GORAKHNATH 
MHAPANKAR 


(हे. गो. म्हापणकर) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रती 
१) आयुकत कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) मुंबई / नागपूर. 
४) सह संचालक (आस्थापना),कृषि आयुक्‍तालय,पुणे. 
५) सह संचालक लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा माळा मुंबई-३२. 
६) विभागीय कृषि सह संचालक, ठाणे, नाशिक, लातूर,. 
७) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बीड, नाशिक, नंदुरबार, लातूर,रत्नागिरी,पालघर. 
८) जिल्हा कोषगार अधिकारी, बीड, नाशिक,नंदुरबार, लातूर, रत्नागिरी, पालघर. 
९) निवड नस्ती-१३-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय. मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


